शासकीय मध्यवर्ती, मुद्रणालय मुंबई येथील गोपनीय 
व लॉटरी विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने 
गोपनीय भत्ता मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र.गोभत्ता-२०२४/प्र.क्र.१२८/उद्योग-४, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मुलेसा १०९/३०६८८३/प्र.क्र.१२१ 
उद्योग-४, दि.०४.०४.१९९०. 
२) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.मुलेसा ३३९९/३५३३०/(२०३९)/ 
उद्योग-४, दि.२३.०५.२०००. 
3) संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्था/गो.भ./२०२३-२४/११४७४/कार्या-४अ-१ दि.२३.०२.२०२४. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाहन संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय मध्यवर्ती 
मुद्रणालय, मुंबई येथील केवळ गोपनीय व लॉटरी विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीतील मूळ 
वेतनाच्या 2% इतक्या दराने गोपनीय भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६५१, दि.११.०७.२०२४ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०५१५३३२५८३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LAXMIKANT 
GOPALRAO DHOKE 


(लक्ष्मीकांत ढोके) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


-0 


संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन, संचालनालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


av AD 


Cc 
a 


53) oc 
व क दद आळी Se DS DH 


S 


